रामटेक, जिल्हा नागपूर येथे रामटेक, मौदा व 
पारशिवनी या तालुक्यांसाठी दिवाणी 
न्यायालय वरिष्ठ स्तर स्थापन करण्यास आणि 
या न्यायालयांसाठी पद निर्मिती करण्यास 
प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत ..... 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः सीआरसी २११७/ प्र.क्र.१७४/का.१२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख: १५ नोव्हेंबर, २०२२ 


वाचा : 


१ शासन निर्णय विधि व न्याय विभाग क्रमांकः पदनि २५१२/प्र.क्र.१५७/का.१२, 

दिनांक २७ जानेवारी, २०१५ 

२ शासन निर्णय विधि व न्याय विभाग, क्रमांक कंत्राटी २०१६/प्र.क्र.१९४/का.१२, 

दिनांक २३ फेब्रुवारी, २०१७ 

३ प्रबंधक (निरीक्षणे १, मा.उच्च न्यायालय मुंबई यांचे पत्र क्रमांक बी (GEA) ए १२२५० 
१९९७/८११/११८५७, दिनांक २७ मार्च, २०१८. 


प्रस्तावना : 

राज्यातीळ विविध ठिकाणी न्यायालय सुरु करण्यासाठी प्रलंबित खटले / प्रकरणांची संख्या 
किमान ५०० असावी, त्याचबरोबर, पायाभूत सुविधा उदा. न्यायाळयीन इमारती इ. ची उपलब्धता असावी 
या मा.उच्च न्यायालयाच्या धोरणानुसार आवऱ्यक सर्व निकष रामटेक, जिल्हा नागपूर येथे रामटेक, 
मौदा व पारशिवनी या तालुक्यांसाठी दिवाणी न्यायाधिश वरिष्ठ स्तर यांचे न्यायाळय स्थापन 
करण्यासाठी पूर्ण होत असल्याचे सकृतदर्शनी दिसून येत असल्याने मा.उच्च न्यायालय मुंबई यांचेकडून 
रामटेक, जिल्हा नागपूर येथे दिवाणी न्यायाधिश वरिष्ठ स्तर यांचे न्यायालय स्थापन करण्याची शिफारस 
करण्यात आली. त्या अनुषंगाने रामटेक, जिल्हा नागपूर येथे दिवाणी न्यायाधिझा वरिष्ठ स्तर न्यायालय 
स्थापन करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुषंगाने खालीलप्रमाणे शासन निर्णय निर्गमित 
करण्यात येत आहे : 


शासन निर्णय: 

रामटेक, जिल्हा नागपूर येथे रामटेक, मौदा व पारशिवनी या तालुक्यांसाठी दिवाणी न्यायाधिझा 
वरिष्ठ स्तर यांचे न्यायालय स्थापन करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. तसेच, 
या न्यायालयासाठी खाली दर्शविल्याप्रमाणे पदे निर्माण करण्यास, अन्य न्यायालयातून वर्ग करण्यास 
आणि काल्पनिक पदांच्या मर्यादेत बाह्ययंत्रणेद्वारे मनुष्यबळ घेण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे : 


शासन निर्णय क्रमांकः सीआरसी 2117/ प्र.क्र.174/का.12 


दिवाणी न्यायाधिवा वरिष्ठ स्तर रामटेक जिल्हा नागपूर 


अ. पदनाम पदाची वेतनश्रेणी नव्याने बदलीने बाह्य 
क्र. निर्माण दिवाणी यंत्रणेद्वारे 
केलेली पदे | न्यायालय |। घ्यावयाच्या 
कनिष्ठ स्तर सेवा 
रामटेक येथून | (मनुष्यबळ) 
वर्ग होणारी 
पदे 
१ | २ ३ ५ & | 8 
दिं दिवाणी न्यायाधिश | Pay in Judiciary Services ae aa शकि 
वरिष्ठ स्तर 
२ | अधिक्षक एस १६ § ४४९००-१४२४००| १. |. -- | -- | 
3 | सहायक अधिक्षक | एस १५ ४१८००-१३२३०० =a q Po 
लघुलेखकग्रेड र |एस 9% 8 ४१८००- a a a 
932300 
g | वरिष्ठ लिपिक | एस ८ § २५५००-८११०० | | २ po 
६ | कनिष्ठ लिपिक | UAE § १९९००-६३२०० | -- | ८ po 
७ | मुख्य बेलिफ एस ८ २५५००-८११०० | -- | १ | -- | 
८ | बेलिफ एस६ 8 १९९००-६३२०० | १ | २ po 
९ | शिपाई शििंगंका 7 a २ 
(बाह्ययंत्रणेद्वारे) 
शि ० | पहारेकरी j शिका शि १ वि 
सुरक्षारक्षक 
(बाह्ययंत्रणेद्वारे) 
वि १ | सफाईंगार ae a a q 
(बाह्ययंत्रणेद्वारे) 
एकूण ५ १1 ड 
(१४ नियमित 
पदे -- १ 
मनुष्यबळ 
बाह्ययंत्रणेद्वारे) 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीआरसी 2117/ प्र.क्र.174/का.12 


2. शिपाई, सफाईगार, पहारेकरी / सुरक्षारक्षक या पदांची कामे आवश्‍यकतेनुसार 
बाह्ययंत्रणेद्वारे करुन घेण्यात यावी. बाह्ययंत्रणेद्दारे कामे करुन घेताना वेळोवेळी निर्गमित करण्यात 
आलेल्या मार्गदर्शक तत्वांचे अनुपालन करण्यात यावे. 


३. उपरोक्त नमूद पदे ही भरण्यात आलेल्या दिनांकापासून प्रथमत: दिनांक २८ फेब्रुवारी 
2023 पर्यंत चालू ठेवण्यास याद्वारे शासन मंजूरी देण्यात येत असून सदर अस्थायी पदांना दिनांक २८ 
फेब्रुवारी, २०२३ नंतर पुढील मुदतवाढ घेणे आवश्‍यक राहील. 


8. यासाठी होणारा खर्च संबंधित आर्थिक वर्षात निधिची तरतुद करुन "मागणी क्रमांक जे १, 
२०१४- न्यायदान (००) (१०५) दिवाणी व सत्र न्यायालये (०२) जिल्हा व सत्र न्यायाधिश (02)(09) जिल्हा 
व सत्र न्यायाधिठा (२०१४ 0992) दत्तमत" या लेखाशीर्षाखालील उद्दीष्टांसाठी अंतिमत: खर्ची टाकण्यात 
यावा. 


प. सदर शासन निर्णय, मा.मंत्रीमंडळाच्या दिनांक १२.१०.२०२२ रोजीच्या बैठकीत 
झालेल्या मान्यतेनुसार व वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ६१६/२०२२/आपुक, दिनांक 
१०.११.२०२२ अन्वये त्या विभागाच्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥80/85॥[॥9.9०/.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२१११५१२५५४०९९१२ असा आहे. 
हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by BHAGYASHREE RAJENDRA BHAIDKAR 


IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=LAW AND. 


DN: 
B H AG YA S H R E E JUDICIARY DEPARTMENT, 
2.5.4.20=d567849462918ceb7579bb2b56247e927c039bbdf028 
22a8b9ce837a7c854bb, postalCode=40003: 
RAJ E N D RA B H A | D KA R FB84FEFEFE4EE219C1BC35B35201C14EABO903E8 
94A7413A74EED93F32AFDBO, cn=BHAGYASHREE RAJENDRA 
BHAIDKAR 


(भाग्यश्री भाईडकर ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, 
२. मा.सभापती, महाराष्ट्र विधानपरीषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 
३. मा.अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 
४. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानपरीषद / विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 
५. मा.उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरीषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 
६. मा.उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 
७. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीआरसी 2117/ प्र.क्र.174/का.12 


८. मा.सर्व विधानमंडळ सदस्य, विधानभवन, मुंबई, 

९. मा.सर्व मंत्री व राज्यमंत्री यांचे स्वीय सहायक, 

१०.मा.मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 

११.मा.महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय मुंबई, 

१२.सर्व अ.मु.स. / प्रधान सचिव / सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

१३.सदस्य सचिव, विधि सेवा प्राधिकरण, मुंबई, 

१४.संचाळक, अभियोग संचालनालय, मुंबई, 

१५.प्रबंधक, मा.उच्च न्यायालय मुंबई, नागपूर, औरंगाबाद व पणजी खंडपीठ, 

१६.सर्व प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधिश, जिल्हा व सत्र न्यायालये, 

१७.सह संचालक, न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण संस्था, उत्तन / नागपूर, 
१८. महालेखापाल १, (लेखा परीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता ) मुंबई, 

१९.महालेखापाल २, (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता ) नागपूर, 

२०.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

२१.निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई, 

२२. दिवाणी न्यायाधिश कनिष्ठ स्तर रामटेक, जिल्हा नागपूर 

२३.जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर, 

२४.उप जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर, 

२५. वित्त विभाग, व्यय ५/ आ.पु.क. मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 

२६.विधि व न्याय विभागातील सर्व कार्यासने 

२७.निवडनस्ती (का.१२). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


